अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास 
निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.७/का-१४२६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 2/3/2020. 


संदर्भ :- उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.संकीर्ण/२०१८/प्रशा-४/८७, दि.१८/०२/२०२० 


शासन आदेशा : 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने संदर्भीय पत्रान्वये कळविल्यानुसार सन २०१९-२० या 


आर्थिक वर्षाकरिता “मागणी क्र.ओ-१३, ७६१०, शासकीय कर्मचारी इ. ना कर्जे, (००) (०१) मोटार 
वाहन खरेदी STFA (अनिवार्य) (9६१० ०७६६)” या GAMBA “५५, Hot व आगाऊ रकमा” 
या उद्दिष्टांतर्गत रु.२,१० हजार इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 


प्रणाली (BEAMS) वर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


2. हा शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०२१५११४४८८१६ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


101. 
8285de83051f12bed 


Pradnya : 
. d7c' र, 
Pravinchandta ?व0 ८५५ की 


Date: 2020.03.02 15:15:05 +05'30" 


(H.W. परब) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 


प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव : 


१. महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (१/२), लेखा परीक्षा, मुंबई/नागपूर. 

३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवडनस्ती. 


